राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार अंतर्गत 
सन २०२१-२२ मधील अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचा उर्वरित ₹६६,६६७/- निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ६९/भाग-२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ : 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३ फेब्रुवारी, २०२२. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ५-१/२०२१- आरकेव्हीवाय, दि. ०४ मे, २०२१. 
३. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150) २९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
०१२०/प्र.क्र.१४/१४-अ, दि. ०५ जुले, २०२१, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२१ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०८ मार्च, २०२२. 
५. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२१/प्र.क्र.७/कार्या.६, दि. २२ मार्च, २०२२ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ६९/भाग-३/१४-अ, दि.२३ मार्च, २०२२ 
७. आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.७/कार्या.६, दि. of फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना : 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.२ येथील दि. ०४ मे,२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण ₹ ४२.२५ कोटी रक्कमेचे वार्षिक 
नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले आहे. या वार्षिक नियतवाटपात केंद्र हिक्याचे ₹ २५.३५ कोटी आणि त्या 
समरुप राज्य हिठ्ड्याचे रु. १६.९० कोटी निधीचा समावेश आहे. 

२. संदर्भ क्र. ४ येथील दि. ०८ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने राज्यास अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यात केंद्र हिऱ्याचा = १२.६७ कोटी निधी वितरीत केला आहे. त्यानुसार केंद्र 
हिळ्याचा ₹ १२, ६७,००,०००/- निधी व त्या समरुप राज्य हिऊ्याचा ₹ ८,४४,६६,६६७/- निधी असा एकूण 
₹२१,११,६६,६६७/- निधी वितरित होणे अपेक्षित होते तथापि दि. २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱर्याचा रु. १२.६७ व राज्य हिळछ्याचा रु. ८.४४ कोटी असा एकूण 
रु.२१.११ कोटी निधी वितरीत झालेला असून राज्य हिळ्याच्या रु. ६६,६६७/- निधीचे वितरण अद्याप बाकी 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९(भाग-२)/१४-अ, दि. ०७/०२/२०२३ 


३. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेचा पहिला हप्ता प्राप्त होणेसाठी 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावरील सन २०२१-२२ मधील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची तूट रु. 
६६, ६६७/- निधी जमा होणे आवश्‍यक असल्यामुळे सन २०२१-२२ मधील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा राज्य 
हिळ्याचा उर्वरित रु. ६६,६६७/- निधी सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिताचा सन २०२१-२२ मधील उर्वरित राज्य हिळऱ्याचा ₹६६,६६७/- निधी 
(रुपये सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे या 
शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर 
क्र. निधी (६०:४०) 
राज्य हिस्सा 
. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LEAR - सर्वसाधारण ६६, ६६७/- 
राकृवियो (Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. 9 मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत राज्य 
हिस्स्याचा ₹ ६६, ६६७/- (रुपये सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो 
योजनेच्या राज्य हिळछ्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
अनुसूचित जमाती | ०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (३३) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 
अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ॥७५३) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ ६६, ६६७/- रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९(भाग-२)/१४-अे, दि. ०७/०२/२०२३ 


४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹६६,६६७/- निधी 

कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 9198 

Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या 

अंमलबजावणीसाठी विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना वर्ग करण्यात यावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता वितरीत 

करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाडा कळविण्यात येईल. 

६. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व 

विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी 

उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतर्गत सन २००७-०८ पासून सन 2020-29 पर्यंत विविध विभागांना 

वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण होऊन तसे प्रमाणित केल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत उर्वरीत निधी 

दुसर्‍या टप्प्यामध्ये केंद्र शासनाकडून वितरीत करण्यात येणार आहे, त्यामुळे सर्व अंमलबजावणी 

यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२०-२१ या कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी 

लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 

८. या शासन निर्णयान्वये केवळ “अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून 

सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचीत जमाती प्रवर्गासाठी 

आव्यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्त रकमेचा विनियोग करावा. 

९. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार 

संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ SATAN (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 

१०. हा झासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, 

२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

11. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१३१६५६९९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 
Date: 2023.02.07 13:21:42 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९(भाग-२)/१४-अे, दि. ०७/०२/२०२३ 


५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे, 
९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई, 
१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर, 

११. सहायक संचालक, (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१२. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 

१३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


